RNI No . MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ४ , अंक २३ ] 


गुरुवार , मे १० , २०१८ / वैशाख २० , शके १९४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 


मत 


ग्राम विकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक २ मे २०१८ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी- २०१५ /प्र.क्र . ८२ /पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (३ ) च्या 
खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग, क्रमांक धुमपा 
२०११/ प्र. क्र . १५४ ( भाग-१ )/ नवि - २५ , दिनांक ५ जानेवारी २०१८ ( यात यापुढे जीचा “ उक्त अधिसूचना " असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) 
सोबतच्या अनुसूची- एक मध्ये नमूद केलेल्या महसुली गावांच्या क्षेत्रांचा समावेश करून धुळे शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये फेरफार करण्यात 
आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा पाच) याचा कलम 
२५५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेविद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या 
खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, असा, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रातील धुळे जिल्ह्यातील महसूली गावांच्या समोरील धुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून) ही, शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक एमपीएच-१९९७ / 
सीआर -६४५/ ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर धुळे शहर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


भाग एक - अ -( म.उ.वि .) - ३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे १०, २०१८ / वैशाख २० , शके १९४० 


अनुसूची 


गांवे 


स्थानिक क्षेत्र 


अ . क्र . 
( १ ) 


क्षेत्रांचे गट क्रमांक / सव्र्हे क्रमांक 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


वलवाडी 


वलवाडी महसुली गावाचे संपूर्ण 
८ . ३२ चौ. कि . मी . क्षेत्र . 


गट क्र . २ ते १९, १९अ, १९ब , १९/ अ १, १९ / अ २, 
२० ते ३४ , ७८ ते ८०, ८३ ते १०३, ११३ ते १७० संपूर्ण 
गावठाणसह . 
गट क्र. १ ते ८०, १८७ ते २१० , १६६ , १८६ संपूर्ण गावठाणसह 
गट क्र . १ ते ७, ६० ते ७९, १०० ते १३० संपूर्ण गावठाणसह 


भोकर 


महिंदळे 


भोकर ग्रामपंचायतीचे ४ .०० चौ. कि . मी . क्षेत्र 
महिंदळे महसुली गावाचे संपूर्ण 
६ .९७ चौ .कि . मी . क्षेत्र . 
नकाने ग्रामपंचायतीचे १. २२ चौ.कि . मी . क्षेत्र 


४ 


नकाणे 


५ 


अवधान 


अवधान ग्रामपंचायतीचे ४. ६० चौ .कि . मी . क्षेत्र 


गट क्र . १अ, १ब, २ ते १३, ३५ , ३६ , ३८ , ३९ , १२० ते 
१२४ , १२५ / अ , १२५ / ब, १२५ / क , १२६ ते १३८अ, १३८ / ब , 
१३९ ते १४७ १४८ / अ , १४८ / ब , १४९ ते १५६, १५७/ १ , 
१५७/ २, १५८ ते १६३, १६५ १६६ संपूर्ण गावठाणसह . 
गट क्र . १ ते १३, १४ / १, १४ / २ १५ ते २३. ६२ ते ६५ , 
६७ ते ७४ , ७८ ते ८३, ८८ ते ९२, ९३/ १, ९३/ २, 
९४ ते १०१, १०२ / १, १०२ / २, १०३ ते १११, ११२/ १, ११२ / २ , 
११३ ते १८३ संपूर्ण गावठाणसह . 
गट क्र . १ ते २९ , ३४ ते ४७ संपूर्ण गावठाणसह . 
गट क्र . २६४ ते २८९, २९०, २९१, २९२ भागशः, २९३ ते ३२९ , 
३३२ ते ३३५, ४३२ , २४४ ते २४६, २४७ भागशः ४४८ , 
२५१ ते २६२, ४४२, ४४८ , ४४० , ४०० . 
गट क्र . १ ते ३, ६५, ७५ ते ८२, १६७ ते २८४ संपूर्ण 
गावठाणसह . 


६ चितोड 
७ नगाव 


चितोड ग्रामपंचायतीचे१. ६८ चौ .कि . मी . क्षेत्र 
नगाव ग्रामपंचायतीचे ६. ४६ चौ.कि . मी . क्षेत्र 


८ 


वरखेडी 


वरखेडी ग्रामपंचायतीचे २. ६० चौ.कि . मी . क्षेत्र 


९ 


बाळापूर 


बाळापूर महसुली गावाचे संपूर्ण 
६.५९ चौ .कि . मी . क्षेत्र 


१० 


मोराणे 


मोराणे ग्रामपंचायतीचे ८ . १९ चौ .कि . मी . क्षेत्र ४ 


गट क्र . १ ते २३ , २४ / अ , २४ / ब, २५ ते ९५, ९६ / अ, ९६ / ब, 
९७ ते १६९ , १६९ / अ , १७० ते १७८ , १७९ / अ , १७९ / ब , 
१८० ते १९७ संपूर्ण गावठाणसह . 
गट क्र . १ ते ५०, ५१/ १, ५१ / २, ५२ ते ६१ , ६२ तलाव, ६३ 
ते ७१, ७२ / अ, ७२ / ब , ७३ / अ , ७३ / ब ७४ ते ८७ , 
८८ / अ , ८८ / ब , ८९, ९० / अ , ९० / ब, ९१ ते १०७ , 
११२ ते १२६ , १२७ / १, १२७ / २ , १२८ ते १४१, १४२ / १ , 
१४२ / २ , १४३ ते १७४ संपूर्ण गावठाणसह . 
गट क्र . १ ते २० , २१ / अ, २१ / ब, २२ ते ३५ , ३६/ अ, ३६/ ब , 
३७ ते ४२, ४३ / अ, ४३ / ब, ४४ ते ७८ , ७९/ अ, ७९/ ब , 
८० ते ९० , ९१ / अ, ९१ / ब, ९२ ते ९९ , १०० / अ, १०० / ब, 
१०१ ते १०३ , १०४/ अ , १०४/ ब , १०५ / अ , १०५ / ब , 
१०६ / अ , १०६ / ब , १०७ ते ११२ संपूर्ण गावठाणसह . 


११ 


पिंप्री 


पिंप्री महसुली गावाचे संपूर्ण ३. ९९ चौ.कि . मी . क्षेत्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे १० , २०१८ / वैशाख २० , शके १९४० 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 2nd May 2018 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 


No. ZPB - 2015 /CR -82/PR 5 . — Whereas, theGovernment ofMaharashtra , vide Notification , Urban 
Development Department, No . DMC - 2011/ C . R . 154 (Part- 1 ) /UD - 25 , dated 5th January 2018 (hereinafter 
referred to as "the said Notification ") issued in exercise of the powers conferred by clause (a ) sub - section ( 3 ) 
of section 3 of the Maharashtra MunicipalCorporations Act (LIX of 1949) , alters the limits of the Municipal 
area of Dhule Municipal Corporation , in District Dhule so as to include therein the areas specified in 
Schedule I appended to the said Notification ; 


And Whereas, pursuant to the said Notification , it is expedient to issue an order for transfer of 
assets, rightand liabilities of the existing local authority (including the right and liabilities under any agreement 
or contract made by it ) to the successor local authority under sub - section (2 ) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub - section ( 2 ) of section 
255 of theMaharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other 
powers enabling it in thatbehalf , the Government ofMaharashtra hereby directs that all the assets , rights 
and liabilities of the Dhule Zilla Parishad ( including the rights and liabilities under any agreementor contract 
made by it), in respect of the area specified in column (4 ) of the Schedule appended herewith in Dhule 
District, shall stands transferred to and shall vest in the MunicipalCorporation of the city of Dhule , on the 
terms and conditions specified in the GovernmentResolution , Rural Development and Water conservation 
Department No . MPH - 1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July 1999 . 


Schedule 


Local areas 


Gat/Survey Numbers of the Areas 


Sr. 
No. 
(1) 
1 


Revenue 
Villages 

(2) 
Walwadi 


(4 ) 


( 3 ) 
8.32 sq.k.m .area. Entire area of 
revenue village Walwadi. 


2 


Bhokar 4 .00 sq .k.m . area of Bhokar 

Grampanchayat. 
Mahindale 6 . 97 sq.k.m . Entire area of 

revenue village Mahindale . 


Gat Nos. 2 to 19, 19A , 19B , 19A /1, 19A /2, 
20 to 34, 78 to 80 , 83 to 103 , 113 to 170 
with whole Gaothan . 
Gat Nos. 1 to 80 , 187 to 210 , 166 , 186 with 
whole Gaothan . 
Gat Nos. 1 to 7 , 60 to 79 , 100 to 130 
with whole Gaothan . 


3 


3 


4 


Nakane 


1. 22 sq .k . m . area ofNakane 
Grampanchayat. 


Gat Nos. 1A , 1B , 2 to 13 , 35 , 36 , 38 , 39 , 
120 to 124 , 125A , 125B , 125C , 126 to 138A , 
138B , 139 to 147 , 148A , 148B , 149 to 156 , 
157 /1, 157 /2, 158 to 163, 165 , 166 with whole 
Gaothan . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे १० , २०१८ / वैशाख २० , शके १९४० 


Schedule Concld. 


Local areas 


Gat/Survey Numbers of the Areas 


Sr. 
No. 
(1) 


Revenue 
Villages 

(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


5 


Avadhan 


4 .60 sq .k .m . area of Avadhan 
Grampanchayat. 


Gat Nos. 1 to 13 , 14 /1 , 14 /2 , 15 to 23 ,62 to 
65 , 67 to 74 , 78 to 83, 88 to 92 , 93/ 1 , 93 / 2 , 
94 to 101, 102 / 1, 103 to 111, 112/ 1 , 112 /2 , 
113 to 183 with whole Gaothan . 
Gat Nos . 1 to 29 , 34 to 47 with whole 
Gaothan . 


Chitod 


1.68 sq . k .m . area of 
Chitod Grampanchayat. 


7 


Nagaon 


6 .46 sq .k . m . area of 
Nagaon Grampanchayat. 


Gat Nos. 264 to 289, 290 , 291 , 292 Partly , 
293 to 329 , 332 to 335 , 432 , 244 to 246 , 247 
Partly , 448 , 251 to 262 , 442 , 448 , 440 , 400 . 
Gat Nos . 1 to 3 , 65 , 75 to 82 , 167 to 284 , 
with whole Gaothan . 


8 


vain 


Varkhedi 


2 .60 sq .k .m . area of 
Varkhedi Grampanchayat. 


9 . 


Balapur 


6 .59 sq .k . m . entire area of 
revenue village Balapur. 


10 . 


Morane 


8 . 19 sq .k .m . area of 
Morane Grampanchayat. 


Gat Nos. 1 to 23 , 24 /A , 24 / B , 25 to 95 , 
96 /A , 96 /B , 97 to 169 , 169/A , 170 to 178 , 
179/ A , 179/B , 180 to 197 with whole Gaothan . 
Gat Nos. 1 to 50 , 51/ 1, 51/2 , 52 to 61, 62 
The Lake , 63 to 71, 72/ A , 72 /B , 73 / A , 73 /B , 
74 to 87 , 88 / A , 88 /B , 89, 90 /A , 90 /B , 91 to 
107 , 112 to 126 , 127 / 1, 127 /2 , 128 to 141, 
142 / 1, 142 /2 , 143 to 174 with whole Gaothan . 
Gat Nos . 1 to 20 , 21 / A , 21/B , 22 to 35 , 
36 /A , 36 / B , 37 to 42, 43/A , 43 / B , 44 to 78 , 
79 /A , 79/ B , 80 to 90 , 91/ A , 91/B , 92 to 99 , 
100 /A , 100 /B , 101 to 103, 104 /A , 104 /B , 
105 / A , 105 / B , 106 / A , 106 / B , 107 to 112 with 
whole Gaothan . 


11. 


Pimpri 


3 . 99 sq .k .m . entire area of 
revenue village Pimpri. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


